सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्गत निर्ळलेखित निकामी 
वाहने तसेच त्यांचे सुटे भाग आणि रुग्णालयीन 
उपकरणे यांच्या लिलावाकरिता झासकीय 
लिलावदाराचे offer अदा करण्यास मान्यता व 
अनुदान मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.२३२/आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, मुंबई 
दिनांक:- १०/०१/२०२४ 


वाचा 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.२३२/आरोग्य-४ 


सार्वजनिक आरोग्य विभागातील निर्लेंखित वाहने निरुपयोगी सुटे भाग,साहित्य आणि निरुपयोगी रुग्णालयातील 
उपकरणे यांच्या सन २०१२-१३ कालावधीत केलेल्या जाहिर लिलावाच्या अनुषंगाने शासकीय लिलावदारास देय प्रलंबित 
कमिशन अदा करण्याचा शासन निर्णय दिनांक ४.१०.२०२३ रोजी निर्गमित केला होता. या शासन निर्णयामध्ये परिच्छेद 
क्रमांक ३ मधील ओळ क्रमांक तीन मध्ये “अनुक्रमांक vo अनुसार नियम क्रमांक ६” असे चुकीने टंकलेखित झाले आहे. या 
ऐवजी “अनुक्रमांक ६ नियम क्रमांक ४० अनुसार” असे वाचावे. 


षु. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०२१२०००५५७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. NEELAM 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, GIRISH 
SANGWAI 
नीलम संगवई 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय अभियान,आरोग्य भवन,मुंबई 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा-२,आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 
७. उपसचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन),पुणे 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 
९. महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
१०. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती ( आरोग्य-४ ). 


